पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंबई यांचे अधिपत्याखालील 
"नेहरुनगर व चेंबुर" पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन 
"चुनाभट्टी" नवीन पोलीस ठाणे निर्माण करणेबाबत. 


| 7 | महाराष्ट्र शासन 
| | गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र. पीओएस ३०१०/६२२/प्रक्र. ३०७/पोल ३ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ दिनांक. ४ ऑगस्ट, २०१० 


| वाचा:- पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष-२ (१)/रवका/१३०/१० 
, दि. 22.08.2040, 
| प्रस्तावना: - 


पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांचे अधिपत्याखालील नेहरुनगर व चेंबूर पोलीस 
ठाण्याची स्थापना अनुक्रमे १९८६ व १९७८ साली झालेली असून. सद्यस्थितीत दोन्ही पोलीस 
ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झालेली आहे. दोन्ही पोलीस ठाणे हहीतील 
वाढती लोकसंख्या, तसेच गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण, इत्यादी बाबी लक्षात घेता गुन्हे प्रतिबंध 
प्रकटीकरण त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था राखणे इत्यादी कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी 
दोन्ही पोलीस ठाण्यांचे विभाजन करुन " चूनाभट्टी " नवीन पोलीस ठाणे निर्माण करण्याचा 


wera शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णयः-. 


वरील प्रस्तावाचा सर्वांगिण विचार करुन पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे 
अधिपत्याखालील " नेहरु नगर द चेंबुर " पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन पोलीस आयुक्‍त, 
बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनेवरील उपलब्ध मनुष्यबळातुन "चुनाभट्टी" नवीन णोलीस ठाणे निर्माण 
करण्यास व यासाठी आवश्यक असलेले विविध संवर्गातील ३६१ पदे तसेच व साधनसामग्री, शस्त्रे. 


इत्यादि करीता लागणारा आवर्ती / अनावर्ती खर्च पोलीस दलासाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या 


D:\Rupali २०९०१ auly\G ०१.७७ 
रोटा/एच-२९१ Of ३५१०-८-२०१०]-१ (HRT. 9 


२ 
पदनिमीतींच्या पाचव्या टप्प्यामध्ये प्रस्तावित करुन निर्माण करण्यास यां शासन निर्णयान्वये 


: मान्यता देण्यात येत आहे. 
रै. यावरील खर्च सन २०१०-११ या वर्षाकरीता उपलब्ध मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
3. हे आदेश वित्त विभागांचा. अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २८२/१०/व्यय-७ दि 
३०.०६.१० अन्वये सहमती घेऊन निर्गमित करण्यात.येत आहेत 
ds संदर शासन निर्णय राज्य शासकाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असुन 


त्यांच्या संगणक संकेतांक २०१००८०३२०२४११००१ असा आहे. 


Bow. RAT 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


x “पम. मः amid ate ce abides 
aa सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, 


प्रति - माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
3) सर्व विधानसभा सदस्य, 
४) सर्व विधानपरिषद सदस्य. 
५) प्रधान महालेखापाल, (लेखा परिक्षा)- ? महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) महालेखांपाल, महाराष्ट्र- १ (लेखा ग अनुजञेथता/लेखा परीक्षा) मुंबई. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 
८) कक्ष अधिकारी पोल-४, पोल-७ गृह विभाग, मुंबई 
९) निवड नस्ती, पोल ३ 


ति TON Sees 


D:\Rupali २०१०१९० BWulyiG Rog.lwp 
एच-२११० -१3* 


